महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : बीजीटी - २०२१/प्र.क्र.२७२/आरोग्य ३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १७.०३.२०२२. 


प्रति, 
सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 
विषय : सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये, माहे जुलै व 
डिसेंबर २०२१ च्या पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर करण्यात आलेला 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महादेय, 


सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेडानामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीत बांधकामासाठी मंजुर असलेल्या नियतव्ययापैकी सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनामध्ये, जुले व डिसेंबर २०२१ च्या पुरवणी मागणीमध्ये कामनिहाय निधी मंजुर करण्यात 
आलेला आहे. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आरोग्य संस्था निहाय निधी सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास पुढीलप्रमाणे हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. 


(रु. हजारात) 
अ.क्र. | मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरीत 
निधी 
; मोठी रुग्णालये २६६६१७२ 
लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली 


खर्च, 

०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- 
इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, 

(१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, 

(00)(09) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), 

५३- मोठी बांधकामे 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ- २०२१/प्र.क्र.२७२/आरोग्य ३ 


२ ग्रामीण रुग्णालये बांधकामे 


खर्च, 

०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, 

१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, 

(00)(09) मोठी बांधकामे (४२१००३९१) (दत्तमत), 
५३- मोठी बांधकामे 


लेखाशिर्ष  ४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली 


८७२९६४७ 


सदर निधी सोबत जोडण्यात आलेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी 
दुसर्‍या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची परवानगी घेण्यात यावी. 


विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार निधी खर्च करण्यात येवू नये. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०८१६२२४६२९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


नको 


आयुक्‍त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
संचाळक-१ आरोग्य सेवा, मुंबई 
संचालक - २ आरोग्य सेवा, पुणे. 


AN AD 


*-> ->« erre— >“ 


०८ 


सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


षि Digitally signed by Roshani 
R 0 5 h a Nn | Dinesh Kadam Patil : 
DN: CN = Roshani Dinesh 
a Kadam Patil, C = IN, S = 
D | al e 5 h Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Health 


«1, Department 
Kadam Pati | Date: 2022.03.17 18:13:17 
+05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ १३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ- २०२१/प्र.क्र.२७२/आरोग्य ३ 


(टप्पा-२) (फेब्रुवारी २०२०) 


प्रपत्र "gq" 
निधी वितरणाबाबतची कामाची यादी 
रु. हजारात 
ह वा व अंदाजित | हस्तांतरीत 
ve किंमत निधी 
४२९०००९१९४ वैद्यकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य 
प्रादेशीक मनोरुग्णालय, ठाणे येथील पुरुष व महीला कक्ष इमारत 
ग दुरुस्ती 143475 30000 
दुरुस्ती 
ग्रामीण रुग्णालय मणोरचे २०० खाटाच्या रुग्णालयात व मुख्य 
a उभारीत का भवी 740666 40000 
इमारतीत ट्रामा केअर युनिटची दर्जा वाढ. 
जिल्हा सामान्य रुग्णालय, ठाणे येथील स्थलांतरांतर्गत करावयाची त ता 
3 
कामे (फेब्रुवारी २०२०) 
प्रादेशीक मनोरुग्णालय ठाणे व रत्नागिरी येथे फायर फायटींग यंत्रणा 
4 | बसविणे 28931 28931 
बसविणे 
5 | उपजिल्हा रुग्णालय दापोली जि. रत्नागिरी येथील इमारत बांधकाम | 202134 10000 
| 6 रत्नागिरी येथील १०० खाटांच्या स्त्री रुग्णालयाचे बांधकाम 175692 41366 
उपजिल्हा रुग्णालय, देवगड, जि.सिंधूदुर्ग येथील मुख्य इमारत 
Te यात जून 221827 40000 
बांधकाम (जून २०१९) 
उपजिल्हा रुग्णालय, दोडामार्ग, जि.सिधुदूर्ग येथील मुख्य इमारत 
Ey aierer (OR 221955 10000 
बांधकाम (जून 2098) 
| oo प्रादेशिक मनोरुग्णालय पुणे येथील सिमाभिंत बांधकाम 217998 | 100000 
१०० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, लोहगाव, ता. हवेली, जिल्हा पुणे | eae 
10 न 
येथे निवासी इमारतीचे बांधकाम करणे(जुलै-२०१५) 
दौंड जि. पुणे येथील १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम 
11 फेब्रुवारी 335217 50000 
( 2020) 
मौजे मलठण ता.शिरुर जि. पुणे येथे ग्रामीण रुग्णालय बांधकाम 
12 48957 23600 


पृष्ठ 93 पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ- २०२१/प्र.क्र.२७२/आरोग्य ३ 


लोणावळा ता. मावळ जि.पुणे येथील १०० खाटांच्या उपजिल्हा 


13 , डिसेंबर 409458 40000 
रुग्णालय इमारतीची बांधकाम करणे ( २०२०) 
वडगाव मावळ (कान्हे) ता. वडगाव मावळ जि. पुणे येथील ५० खाटांचे 

14 | उपजिल्हा रुग्णालय इमारत बांधकाम व ट्रॉमा केअर सेंटर इमारत 355200 40000 
बांधकाम 

15 | मुख्य इमारतीचे बांधकाम १०० पलंगाचे महिला रुग्णालय,सातारा. 140000 16400 
१०० खाटांचे महीला व बाल रुग्णालय मिरज जि. सांगली येथे 

द. ज्यास बाधकाम 467300 15000 
इमारत बांधकाम 
५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, आजरा जि. कोल्हापूर येथील 

प” | | saree aieeret 172557 15000 
इमारत बांधकाम 
सामान्य रुग्णालय, इचलकरंजी व उपजिल्हा रुग्णालय, गडहिंग्लज 
येथे फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे व उपजिल्हा रुग्णालय कसबा त्य 

18 ळक Se 76148 
बावडा येथे फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे व पाण्याच्या टाकीचे 
बांधकाम करणे. 
१०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय, सांगली जि. सांगली येथील इमारत 

क यता 453975 20000 
बांधकाम 
गारगोटी (भुदरगड), जिल्हा कोल्हापूर येथील ५० खाटांच्या 

गी: सा मा मुख्य इमारतीचे बांधकाम 150161 40000 
ल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे बां 
जत, जिल्हा सांगली येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या 

21 मुख्य इमारतीचे बांधकाम 130490 30000 
मुख्य इमारतीचे बां 
इचलकरंजी जिल्हा कोल्हापूर येथील इंदिरा गांधी सामान्य रुग्णालय क. <etaana 

22 fey 
व निवासस्थान दुरुस्ती ( २०२०) 
१०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, बार्शी जि. सोलापूर येथील 

23 इमारत वाकत 208349 10000 
इमारत बांधकाम 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या निवासस्थानांचे बांधकाम,उपजिल्हा 

व. यासा पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर 94376 16526 
रु , पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर. 

25 | सोलापूर येथील १०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालयाचे बांधकाम 203390 | 50000 
सोलापूर येथील १०० खाटांचे महिला व नवजात शिकु रुग्णालयाचे 

26 203390 70000 


बांधकाम 


पृष्ठ १३ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ- २०२१/प्र.क्र.२७२/आरोग्य ३ 


ग्रामिण रुग्णालय सांगोला जिल्हा सोलापूर येथे ट्रामा केअर युनिटचे 


27 , 105529 20000 
बांधकाम (जून २०१९) 
नाशीक जिल्हयातील उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये येथे 

ह ततचा गत सी 6422 6422 
फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे 
१०० खाटांच्या महिला रुगणालयाच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम, 

29 सित 241782 35000 
नाशिक. 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशिक येथे विविध विभाग सुरु 

30 «| करण्यासाठी मोकळ्या जागेत अतिरिक्‍त दोन मजले बांधकाम करणे । 160851 55000 
(जून २०१९) (सुप्रमा)(डिसेंबर २०२०) 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, नाशीक येथील फायर अलार्म संच ye ore 

31. मांडणी =e 
मांडणी व फायर हाईड्रंग सिस्टीमचे नुतनीकरण 
१०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, कोपरगाव जि. अहमदनगर 

32 ख्य इमारत बाधकाम 288400 20000 
येथील मुख्य इमारत बां 
अहमदनगर जिल्हयातील उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये ans 

33 क य 6403 
येथे फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे 

34 । जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर येथील संरक्षण भींत बांधकाम 20014 15014 
जळगाव येथील १०० खाटांच्या स्री रुग्णालयाच्या व कर्मचारी 

3 [ener ea ee 753121 | 100000 
निवासस्थानाच्या बां 
जालना येथील ३६५ खाटांचे प्रादेशीक मनोरुग्णालय इमारत 

a6" ae 589454 50000 
बांधकाम 
जिल्हा रुग्णालय जालना, येथील मुख्य इमारती दुरुस्ती, 

37 । निवासस्थान दुरुस्ती, सी.सी.रस्ता, नवीन आय.सी.यु, आणि नवीन 221400 50000 
शवविच्छेदन कक्ष बांधकाम (सुप्रमा) 
१०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, घनसावंगी जि. जाळलनायेथील 

3३. दसत वव 423500 5000 
निवासस्थान बां 
१०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, अंबड जि. जालनायेथीळल 

गवे eerie eee 423500 20000 
निवासस्थान बां 
महीला रुग्णालय जालना येथील परिसरात तात्पुरत्या स्वरुपात 

40 40729 20000 


प्रादेशीक मनोरुग्णालय YS करण्यासाठी संरक्षण भींत,रस्ता व 


पृष्ठ १३ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ- २०२१/प्र.क्र.२७२/आरोग्य ३ 


इमारत दुरुस्ती करणे 


५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, भोकरदन जि. जालना येथील 


41 . 225213 40000 
इमारत बांधकाम 
ग्रामीण रुग्णालय, करमाड,जिल्हा औरंगाबाद. निवासी इमारतीचे 

वैश च्यात 30000 5560 
बांधकाम न 

43 | महिला रुग्णालयाचे बांधकाम, जालना.महिला रुग्णालय,जालना. 451500 20000 
२०० खाटांचे जिल्हा रुग्णालय औरंगाबाद येथे पाणी पुरवठयासाठी ah a 

44 
स्वतंत्र पाईपलाईन करणे (फेब्रुवारी 2020) 
२०० खाटांचे महिला व शिशु रुग्णालय, औरंगाबाद येथील मुख्य 

45 | crear a तिवा त वित फेब्रुवारी 1118900 | 167500 
इमारत व निवासस्थान बां (फेब्रुवारी २०२०) 
उपजिल्हा रुग्णालय, अंबड जि. जालना येथील मुख्य इमारत व 

ग. Wines दुरुस्ती 45900 2449 
निवासस्थान व 
५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय आंबड जि. जालना चे श्रेणीवर्धन 

ca ति हक ली हि 238263 20000 
करुन १०० खाटांचे ल्हा रुग्णालय मुख्य इमारत बां 
३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय घनसावंगी जि. जालना चे श्रेणीवर्धन 

48 — खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय मुख्य इमारत TTA 312539 20000 
करुन Joo खाटांचे ल्हा रुग्णालय मुख्य इमारत बां 

49 | महिला रुग्णालय लातूर मुख्य इमारतीचे बांधकाम 10773 10000 
ग्रमीण रुग्णालय, चाकूर, जिल्हा लातूर येथे ट्रामा केअर युनिटच्या 

50 मुख्य इमारतीचे बांधकाम (जुले 49670 2500 
मुख्य इमारतीचे बां (जुले-२०१५) 
१०० खाटांचे महिला रुग्णालय, आंबेजोगाई, जिल्हा बीड (टप्पा दोन) 

SL. laren aS जुले 223831 28000 
इमारतीचे बां करणे (जुले-२०१५) 

52 | जिल्हा रुग्णालय, बीड येथील सिमेंट रोड व नालीचे बांधकाम 14391 5675 
केज, जिल्हा बीड येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारत व 

ठु वत च 72496 9922 
कर्मचारी निवासस्थान बां 
उपजिल्हा रुग्णालय, निलंगा जिल्हा लातूर येथील १०० खाटांचे 

व. (ता याल धत गी जूलै 182642 54200 
उपजिलहा रुग्णालय बां (जूले २०१८) 

55 | जिल्हा रुग्णालय, बीड येथीळ वाढीव २०० खाटांचे बांधकाम 582189 70000 


पृष्ठ १३ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ- २०२१/प्र.क्र.२७२/आरोग्य ३ 


(फेब्रुवारी २०२०) 
अंबेजोगाई, बीड येथील शुश्रुषा विद्यालयाच्या मुख्य इमारतीचे 
56 aera सुप्रमा) 149580 31200 
बांधकाम ( 
जिल्हा रुग्णालय, नांदेड येथील ३०० खाटांच्या मुख्य इमारतीतील 
DI त त oe 1382100 70000 
आंतररुग्णालय बां 
१०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, भोकर जि. नांदेड येथील इमारत 
BBY त 434716 25000 
बांधकाम 
59 । उपजिल्हा रुग्णालय, कळमनुरी, जिल्हा हिंगोली येथील बांधकाम. 410019 30000 
विशेष दुरुस्तीची कामे श्री गुरूगोविंद सिंगजी स्मारक रुग्णालय, ze i 
a aa 
नांदेड येथील वैद्यकीय महाविद्याळयाचे आवार. 
उपजिल्हा रुग्णालय, लोहा जि. नांदेड येथील निवासस्थान, संरक्षण on bees 
BE ee ate 
भिंत व अंतर्गत रस्ते बांधकाम (नवीन बाब मार्च 2020) 
उप जिल्हा रुग्णालय, कंधार, जिल्हा नांदेड येथे ५० खाटांच्या मुख्य 
62 उगारती वे Sep eee 308853 2500 
इमारतीचे बांधकाम करणे ( २०२०) 
२०० खाटांच्या अतिरिक्‍त रुग्णालयाचे बांधकाम ,जिल्हा महिला 
Oo प्त 456158 15000 
, अमरावती. 
५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, वरुड जि. अमरावती येथील नवीन 
64 मुख्य इमारत बांधकाम (सुप्रम) 502300 15000 
मुख्य इमारत बां ( 
अमरवती जिल्हयातील जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालयेव स्त्री क ae 
65 eet 
रुग्णालये येथे फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे 
१०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, मोर्शी जि. अमरावती येथील मुख्य 
क a 492300 15000 
इमारत बांधकाम 
५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय,चांदुरबाजार येथील इमारत 
क. दाहक सुप्रमा) फेब्रुवारी 71702 10000 
बांधकाम ( ( 2020) 
ग्रामीण रुग्णालय वरुड येथील ५० खाटांच्या श्रेणीवर्धीत इमारत ae re 
co न 
बांधकाम (नवीन बाब मार्च २०२०) 
स्री रुग्णालय अकोला जि. अकोला येथील विदयुतीकरणाचे काम त wa 
ळ| 


करणे 


पृष्ठ १३ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ- २०२१/प्र.क्र.२७२/आरोग्य ३ 


बुलढाणा जिल्हयातील जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये व स्त्री 


70 meas 80407 80407 
रुग्णालये येथे फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे 
कारंजा, जिल्हा वाशिम येथील उप जिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य 
ह. याचे cee 79968 8643 
इमारतीचे बांधकाम. 
ग्रामीण रुग्णालय चिखली जिल्हा बुलढाणा येथील ३० खाटांचे ५० क कत 
72 । । नार वर 
खाटांमध्ये श्रेणीवर्धीत इमारत बांधकाम ( २०१८) 
ट्रामा केअर युनिट मेहकर जि. बुलढाणा येथील बांधकाम (फेब्रुवारी 
73 86205 10000 
२०२०) 
यवतमाळ जिल्हयातील उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये 
74 संच मांडणी नुतनीकरण 4523 4523 
येथीलविदयुत संच मांडणी नुतनीकरण 
यवतमाळ जिल्हयातील उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये येथे 
728 स व यी 16004 16004 
फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे 
ग्रामीण रुग्णालय उमरखेड जिल्हा यवतमाळचे श्रेणीवर्धन करुन १०० 
ह याल धता 196602 10000 
खाटांचे बांधकाम 
१०० खाटांच्या जिल्हा रुग्णालय, नागपूर येथील कार्यालय तथा वेअर 
टी क मासा त तार 284870 40000 
हाऊस इमारत बां 
केटीएस जिल्हा रुग्णालय,गोदिया. SAT केअर युनिटचे बांधकाम 
78 को 8667 8572 
करणे. 
प्रादेशिक आरोग्य प्रयोगशाळा,नागपूर इमारतीचे बांधकाम.प्रादेशिक 
7» आगरा नागपूर इमारत 85893 1954 
आरोग्य प्रयोगशाळा,नागपूर इमारत. 
जिल्हा रुग्णालय, गोंदिया येथे सहायक परिचारिका प्रसाविका 
| (एएनएम) प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशिक्षण महाविद्यालयाच्या व 62823 30000 
वसतिगृहाच्या इमारतीचे बांधकाम करणे. 
स्री रुग्णालय, भंडारा जिल्हा भंडारा येथे मुख्य इमारत व 
हा. tee 438488 | 110000 
निवासस्थानाचे बां 
उप जिल्हा रुग्णालय, साकोली, जिल्हा भंडारा येथे १०० खाटांच्या ना म 
82 न डिसेंबर 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम करणे ( डिसेंबर २०२०) 
१०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, पवनी जि. भंडारा येथील मुख्य 
83 389995 20000 


इमारत व निवासस्थान बांधकाम 


पृष्ठ १३ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ- २०२१/प्र.क्र.२७२/आरोग्य ३ 


वर्धा जिल्हयातील उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये येथे 


रत्नागिरी. 


84 कोत डं 16013 16013 
फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे 
३० खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालय, ब्रम्हपुरी जिल्हा चंद्रपूर येथील 
85 | sang eee प 101031 15185 
fa १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयात रुपांतर करणे 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम १०० पलंगाचे महिला रुग्णालय,जिल्हा 
6 a 140000 57000 
वर्धा. 
उपजिल्हा रुग्णालय, मूल जिल्हा चंद्रपूर येथील टाईप १ व टाईप २ 
87 निवासस्थान बांधकाम जूलै 64711 15000 
चे निवासस्थान बां जूले २०१८) 
उपजिल्हा रुग्णालय, वरोरा, चंद्रपूर येथील १०० खाटांच्या 
88 Sanaa वधर 106655 10000 
श्रेणीवर्धीत इमारतची बां (नवीन बाब मार्च २०२०) 
अहेरी जिल्हा गडचिरोली येथे १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय व नवजात 
oe ee ee 568300 30000 
अर्भक रुग्णालयाचे बां 
गडचिरोली जिल्हयातील जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालये व on te 
co वा मोती 
Bl रुग्णालये येथे फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे 
Total 42100014 2666172 
४२९१९००३९१ सामान्य आरोग्य he 
ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम विरार, जिल्हा 
1 30000 1000 
ठाणे. 
ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम म्हसळा, जिल्हा 
2 erate 30000 10000 
रायगड 
ग्रामीण रुग्णालय,कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम श्रीवर्धन,जिल्हा 
3 र 30000 580 
रायगड 
ग्रामीण रुग्णालय, म्हसळा जि. रायगड येथील मुख्य इमारत बांधकाम 
A ae 39479 15000 
(सुप्रमा) 
ग्रामीण रुग्णालय, मुख्य इमारतीचे बांधकाम मंडणगड,जिल्हा त्त ह 
5 
रत्नागिरी. 
ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम माळवण,जिल्हा 
जि धुदुर्ग 30000 3964 
सि 
ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम मंडणगड जिल्हा 
J 30000 30000 


पृष्ठ 93 पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ- २०२१/प्र.क्र.२७२/आरोग्य ३ 


ग्रामीण रुग्णालय, लांजा जि. रत्नागीरी येथील मुख्य इमारत 


जिल्हा नंदुरबार. 


Ea ae 145500} 15000 
बांधकाम 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, मळठाण,ता. शिरूर, 

शि as 44420 465 
ल्हा पुणे. 
ग्रामीण रुग्णालय तळेघर जि. पुणे येथील मुख्य इमारत बांधकाम 

10 135117 15000 
(टप्पा-२) 

11 | ग्रामीण रुग्णालय ओतूर जि. पुणे येथील मुख्य इमारत बांधकाम 146768 | 15000 
STA केअर युनिट कु्डुंवाडी जि. सोलापूर येथील बांधकाम (फेब्रुवारी 

12 72373 15000 
२०२०) 
ग्रामीण रुग्णालय,कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम मलकापूर,जिल्हा 

13 कोल्हापूर 30000 662 
ल 
ग्रामीण रुग्णालय, सोळांकूर,जि. कोल्हापूर येथील जुनी इमारत 

14 इमारत बांधकाम (जून 153598 10000 
पाडून नवीन इमारत बां (जून २०१९) 
ग्रामीण रुग्णालय जयसिगपूर (उदगाव) जि. कोल्हापूर येथीळ नवीन 

| acne ent 139976 | 10000 
इमारत बांधकाम 
नाशीक जिल्हयातील उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये येथे 

त. रात वता यी 24974| 24974 
फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे 
ग्रामीण रुग्णालय, पिंपळगाव बसवंत ता. निफाड जिल्हा नाशिक 

17 । येथील मुख्य इमारत व निवासस्थान बांधकाम टाईप एक 49624 605 
निवासस्थाने) 
ग्रामीण रुग्णालय, लासलगाव जि. नाशिक येथील शवविच्छेदन गृह 

18 भोक 8488 8488 
बांधकाम (नवीन बाब मार्च २०२०) 
अहमदनगर जिल्हयातील उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये र ree 

19 ere? 
येथे फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे 
ग्रामीण रुग्णालय नेवासा जिल्हा अहमदनगर येथील परिसर व न व 

20 
निवासस्थान दुरुस्ती (जुलै २०१८) 
ग्रामीण रुग्णालय, कोळगाव जि. अहमदनगर येथील मुख्य इमारत 

गी दावता 145862 | 15000 
बांधकाम 
निवासस्थानांचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, धडगाव,ता. धडगाव, 

22 30248 438 


पृष्ठ १३ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ- २०२१/प्र.क्र.२७२/आरोग्य ३ 


निवासस्थानांचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, मोलगा,ता. 


23 | अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार 31580 306 
अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार. 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, रामनगर,जिल्हा 

व वयाचा 45000 | 18350 
जालना. 
लातूर जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये येथे फायर फायटींग यंत्रणा 

29 कय 16761 16761 
बसविणे 
ग्रामीण रुग्णालाय शिरढोण येथे मुख्य इमारत व कर्मचारी 

28. eee ee 189593 | 54183 
निवासस्थान बां 
ग्रामीण रुग्णालय, रायमोह, जि. बीड येथील मुख्य इमारत बांधकाम 

27 | फेब्रुवारी 138430 | 10000 
( 2020) 
ग्रामीण रुग्णालय, शिरुर कासार जि. बीड येथील मुख्य इमारत 

28 याचार 149500 10000 
बांधकाम (नवीन बाब मार्च २०२०) 
ग्रामीण रुग्णालय औरद Seo जि.लातूर येथील मुख्य इमारत 

के कात 35139 2500 
बांधकाम (टप्पा-२) 

30 ग्रामीण रुग्णालय वाढवणा जि. लातूर येथील इमारत बांधकाम 142759 | 15000 
ग्रामीण रुग्णालय Shox अनंतपाळ जि. लातूर येथील मुख्य इमारतीचे 

ate तव कात 57276 2500 
उर्वरीत बांधकाम 
ग्रामाण रुग्णालय, अर्धापूर जि. नांदेड येथील कर्मचारी निवासस्थन 

डे ee 20623 | 20000 
बांधकाम 
ग्रामीण रुग्णालय, शोंदूरजनाघाट जि. अमरावती येथील इमारत 

त 160500 | 16050 
बांधकामाचे 
ग्रामीण रुग्णालय आसेगाव पूर्णा जि. अमरवती येथील मुख्य इमारत 

eee 134046} 13404 
बांधकाम 
अमरवती जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये येथे फायर फायटींग यंत्रणा 

उ. eae 32867 | 32867 
बसविणे 
वाशीम जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये येथे फायर फायटींग यंत्रणा 

26 | apt 33800 | 33800 
बसविणे 
बुलढाणा जिल्हयातील जिल्हा रुग्णालय, उजिल्हा रुग्णालयेव स्त्री 

BO यव त गे कया 45245 | 45245 
रुग्णालये येथे फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे 
ग्रामीण रुग्णालय,कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम 

38 30000 5390 


हिवराआश्रम,जिल्हा बुलढाणा. 


पृष्ठ १३ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ- २०२१/प्र.क्र.२७२/आरोग्य ३ 


ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम नांदुरा,जिल्हा 


(जून २०१९) 


39 बुलढाणा 30000 4188 
बुलढाणा. 
ग्रामीण रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीचे बांधकाम,हिवरा आश्रम, 
व. कोल्हा बुलढाणा 49500 10772 
जिल्हा बुलढाणा 
41 | बांधकाम व दुरूस्ती कामे, ग्रामीण रुग्णालय, छतरी,जिल्हा अकोला 12993 2553 
नांदुर जिल्हा बुलढाणा येथे ग्रामिण रुग्णलयाच्या मुख्य इमारतीचे व 
Ae le eet बाधक 36192 13119 
निवासस्थानांचे बां (नवीन बाब २०१७ 
ग्रामीण रुग्णालय, साखरखर्डा जि. बुलढाणा येथील मुख्य इमारत 
वैर स फेब्रुवारी 149455 | 42000 
बांधकाम ( २०२०) 
ग्रामीण रुग्णालय, मंगरुळ झनक जि. वाशिम येथील इमारत 
AO कात <a) ae 118271 20000 
बांधकाम ( (नवीन बाब मार्च 2020) 
ग्रामीण रुग्णालय, साखरखेर्डा जि. बुलढाणा येथील कर्मचारी 
१0. eee a 37935 15000 
निवासस्थन बां 
यवतमाळ जिल्हयातील उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये 
46 संच मांडणी नुतनीकरण 14831 14831 
येथीलविदयुत संच मांडणी नुतनीकरण 
यवतमाळ जिल्हयातील उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये येथे Pall हा 
47 पडी पकती 
फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे 
ग्रामीण रुग्णालय आर्णी जिल्हा यवतमाळ येथील दुरुस्ती (नोव्हेंबर 
48 4208 1036 
२०१८) 
काटोल, जिल्हा नागपूर ग्रामीण रुग्णालयाच्या निवासस्थानाचे 
हवर दावा 24951 3741 
बांधकाम 
ग्रामीण रुग्णालय, कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम मोहाडी,जिल्हा 
ण. याग 30000 2991 
भंडारा. 
वर्धा जिल्हयातील उपजिल्हा रुग्णालये व ग्रामीण रुग्णालये येथे pial उर 
51 a 
फायर फायटींग यंत्रणा बसविणे 
52. | मुख्य इमारतीचे बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, पोभुर्णा,जिल्हा चंद्रपूर. 45000 15000 
ग्रामिण रुग्णालय जीवती जिल्हा चंद्रपूर येथे मुख्य इमारतीचे peel, sateen, 
53 न ee 
बांधकाम करणे ( २०१७) 
ग्रामीण रुग्णालय, घुग्गुस जि. चंद्रपूर येथील मुख्य इमारत बांधकाम 
54 105529 | 30000 


पृष्ठ 93 पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ- २०२१/प्र.क्र.२७२/आरोग्य ३ 


ग्रामीण रुग्णालय, पोभूर्णा जि. चंद्रपूर येथील निवासस्थान बांधकाम 


55 फेब्रुवारी २०२० 105872 30000 
गडचिरोली जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये येथे फायर फायटींग 

७. तो 32208 32208 
यंत्रणा बसविणे 
Total 42100391 879647 


पृष्ठ १३ पैकी १३ 


